विभागीय सहाय्यक भाषा संचालक, 
नवी मुंबई या पदाचा अतिरिक्‍त 
कार्यभार दिनांक २७.५.२०२० पासून 
एक वर्षापर्यंत पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : भाअका-२०१८/प्र.क्र.३३/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जानेवारी, २०२१ 


वाचा - 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. वेतन १३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, दि.२७.१२.२०११ 
२) शासन आदेश, समक्रमांक दि. ०४.०१.२०२० 
३) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्र. रापअ (नियुक्‍ती)२०१८ /प्र.क्र.३१/५८५/चौदा, 
दिनांक २१.०९.२०२०. 


शासन आदेशा - 

भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई या कार्यालयातील "विभागीय सहाय्यक भाषा 
संचालक” हे पद दिनांक २७.०५.२०१६ पासून रिक्‍त आहे. सदर रिक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य 
अधिकाऱ्यांकडे वेळोवळी सोपविण्यात आळेला आहे. संदर्भ क्र.२ अन्वये सदर रिक्‍त पदाचा अतिरिक्‍त 
कार्यभार दिनांक २७.०५.२०१९ पासून पुढे १ वर्षापर्यंत किंवा पद रितसर भरले जाईल यापैकी जे अगोदर 
घडेल तोपर्यंत सुरु ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. सदर कालावधी दिनांक २६.५.२०२० 
रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. संदर्भ क्र. ३ येथील भाषा संचालनालयाच्या पत्रास अनुसरुन, भाषा संचालनालय, विभागीय 
कार्यालय, नवी मुंबई या कार्यालयातील "विभागीय सहाय्यक भाषा संचालक” या पदाचा अतिरिक्‍त 
कार्यभार दिनांक २७.०५.२०२० पासून पुढे एक वर्षापर्यंत किंवा सदर पद विहित पध्दतीने भरले जाईल 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास या आदेशाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः भाअका-२०१८/प्र.क्र.३३/आस्था-२ 


३. सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ७८०/का.१२, दिनांक 
०४.१२.२०२० व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 3२८/२०/सेवा-३, दिनांक १७.१२.२०२० अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन देण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२९१६५७४४०८३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANGESH 


M A N G E S H PARSHURAM KUDTARKAR 


DN: CN = MANGESH 


PARSHURA 0000 


M MAHARASHTRA, OU = 
KUDTARKAR Pat 2021 0201 11131 
(मं.प.कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 

१) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई yoo ०५१. 

३) विभागीय सहाय्यक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई. 

४) सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५) वित्त विभाग(सेवा-३), मंत्रालय, मुंबई. 

६) सामान्य प्रशासन विभाग(कार्यासन-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

७) सर्व कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

८) सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक,मराठी भाषा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

९) सह सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


१०) निवड नस्ती /आस्था -२, मराठी भाषा विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


